पर्यटन संचालनालय, मुंबई या कार्यालयासाठी 
रु.५०००/- स्थायी अग्रीमाची रक्‍कम मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी २०२१/१०/प्र.क्र.9७६८/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 
2) संचालक, पर्यटन संचालनालय यांचे पत्र क्र.प.सं./ लेखा/ PA/ 
२०२१/२८६९, दि.३०.०९.२०२१ 


प्रस्तावना: 


संदर्भ PQ येथील पत्रान्वये संचालक, पर्यटन संचालनालय यांनी पर्यटन 
संचालनालयासाठी स्थायी अग्नीमाची रक्‍कम मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
होता. संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पर्यटन संचालनालय या 
कार्यालयासाठी रु.५०००/- स्थायी अग्नीमाची रक्‍कम मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय : 


पर्यटन संचालनालयाच्या सर्व प्रकारच्या आकस्मिक व किरकोळ खर्चाची पूर्तता / तरतूद 
करण्यासाठी संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई यांना रु.५०००/- इतका स्थायी अग्रीम वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५ मध्ये नमूद तरतूदीनुसार व त्यामध्ये उध्हत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-१, उप विभाग-२ मधील अ.क्र.१२ नियम क्र.५६ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२११६३१३०९२२३ आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ramesh Jayaram ७णाणीड os ae 
Kadam inane 
(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


d858dabbSd81a2a90a8deb 72300€ 
yaram Kadam 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२१/१०/प्र.क्र.७६८/ पर्यटन, 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई 

५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


